विलेपार्ले पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.१०७/२०१३ मधून 
दाखल प्रकरणी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री.डी. एस.सपकाळे 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.३८०/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : १८ मार्च, २०१४. 


संदर्भ : - शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१३/ए.एस.१०३/चौदा, दिनांक 
४.०१.२०१४ 


शासन निर्णय :- विलेपार्ले पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.१०७/२०१३ मधून सत्र न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 


खटला क्र.४९४/२०१३ मध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.डी.एस.सपकाळे यांची 


विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ४.०१.२०१४ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.डी.एस.सपकाळे यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी रु. ५,०००/- 


प्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार 
नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३८०/पोल-१० 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोळीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (०२) (09) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७/१४/व्यय-७, दिनांक २२.०१.२०१४ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३०६१५३८१६४८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ajinkya 


Aj l n kya Vasant Bagade 


DN: CN = Ajinkya Vasant 


Bagade, C = IN, S= 
Vasa nt Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2014.03.18 15:54:45 
Bag ade +05'30" 
अजिक्य — बगाडे) 
( बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय,मुंबई. 

७. अँड.श्री.डी.एस.सपकाळे, २११/८३७२, कन्नमवार नगर-१, विक्रोळी (पूर्व, मंबई-४०००८३ 
८. निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


